राज्यातील दहा WTA “स्टार मार्केट” या 
अधिकृत नावाने मल्टी ब्रॅड रिटेल ट्रेडींग 
(MBRT) नवीन किरकोळ विक्री दुकाने सुरु 
करण्यास परवानगी देणेबाबत ......... 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीआय-२०१४/प्र.क्र.६५/उद्योग-२ 
उद्योग, ऊर्जा ,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ : १) केंद्रशासनाच्या व्यापार व उद्योग मंत्रालयातील इंडस्ट्रियळ पॉलिसी अँड प्रमोशन विभागाचे (50-| 
Section) आदेशा क्र. १(२०१४)/७॥-॥॥३॥/(१/२०१३) दि. ०४/०३/२०१४. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक : एफडीआय-२०१४/प्र. क्र.६५/उ-२ 
दिनांक ०७/०७/२०१४ 
३) शासन ज्ञापन क्रमांक : एफडीआय-२०१४/प्र.क्र.६५/उद्योग-२, दिनांक १९/०१/२०१९ 
४) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग, भारत सरकार (FDI 
Division) नस्ती क्र. 4(2)/2020-FDI Policy, दि.१५/१०/२०२० 
५) मे.ट्रेंट हायपर मार्केट यांचे दिनांक १२/९/२०२३ चे निवेदन. 
प्रस्तावना :- 
मे.ट्रेंट हायपरमार्केट यांनी दिनांक 92/8/2023 रोजी निवेदन देवून, केंद्र शासनाच्या थेट परकीय 
गुंतवणूक धोरण २०१२ मधील तरतूदीनुसार त्यांना राज्यामध्ये मल्टी ब्रँड रिटेल ट्रेडींग (MBRT) नवीन 
किरकोळ विक्री दुकाने सुरु करण्यास परवानगी देण्याची विनंती शासनास केली आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरण २०१२ अन्वये ज्या हहराची लोकसंख्या सन २०११ च्या 
जनगणनेनुसार १० लाखापेक्षा जास्त आहे व ज्याचा विस्तार १० कि.मी च्या परिघामध्ये झाला आहे, अशाच 
शहरामध्ये मल्टी ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग स्थापन करण्यास परवानगी fect आहे. तथापि, वाणिज्य व उद्योग 
मंत्रालयाने थेट परकीय गुंतवणूकीबाबत एकत्रित धोरण २०२० मधील ५.२.१५.४ (vi) येथील तरतूदीनुसार ज्या 
शहराची लोकसंख्या १० लाखापेक्षा जास्त आहे अथवा राज्य झासन निर्णय घेईल त्याप्रमाणे अशा शहरात 
मल्टी ब्रँड रिटेल ट्रॅंडिग (MBRT) स्थापन करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
महाराष्ट्रातील १० लाखापेक्षा लोकसंख्या कमी असलेल्या शहरात तसेच सदर शहराचा विस्तार 
महानगरपालिका/डाहराच्या १० कि.मी परिसरात झालेला असावा अज्ञा शहरात MBRT स्थापित करण्याची 
परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्याची मुभा राज्य शासनास देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील १० 
लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये मे.ट्रेंट हायपरमार्केट प्रा.लि., मुंबई यांना “स्टार मार्केट” या 
अधिकृत नावाने मल्टी ब्रँड रिटेल ट्रेडींग (MBRT) नवीन किरकोळ विक्री दुकाने सुरु करण्यास परवानगी 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मे. ट्रेंट हायपरमार्केट लि. यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र. ५ येथे नमूद दिनांक १२/९/२०२३ च्या 
निवेदनाद्वारे १० लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये किरकोळ दुकाने स्थापन करण्यास 
परवानगी मागीतळी आहे. सदर दुकाने उघडण्यास परवानगी दिल्यास राज्यात मोठया प्रमाणात प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रोजगार तसेच परकीय गुंतवणूक होणार आहे. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या थेट 
परकीय गुंतवणूक (Foreign Direct Investment-FD!) धोरण २०१२ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा, 
केंद्र शासनाने मल्टी ब्रँड रिटेल ट्रेंडिंग (MBRT) संदर्भांत रिटेळ सेल्स आऊटलेट उभारणीसाठी निश्चित केलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीआय-२०१४/प्र.क्र.६५/उद्योग-२ 


निकष व त्याबाबत राज्य शासनास निर्णय घेण्यास दिलेली मुभा व उद्योग संचालनालय यांनी केलेली शिफारस 
या गोष्टी तसेच या माध्यमातून राज्यात होणारी परकीय गुंतवणूक व निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी या 
राज्याच्या आर्थिक विकासास पोषक ठरणार आहे. ही बाब विचारात घेवून, मे.ट्रेंट हायपरमार्केट लि. यांना 
खालील नमूद केलेल्या २०११ च्या जनगणनेनुसार Io लाख पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या दहा शहरांमध्ये 
“स्टार मार्केट” या अधिकृत नावाने मल्टी ब्रँड Ree ट्रॅंडिग (MBRT) मध्ये व्यापार करण्यासाठी किरकोळ 
दुकाने स्थापन करण्यास राज्य शासनाचे इतर सर्व संबंधित विभाग/ संस्था यांच्या प्रचलित कायदे व नियम 
यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव 
Pa | सोलापूर 
२ सातारा 
३ सांगली 
४ लातूर 
षु नांदेड 
६ अमरावती 
9 जळगांव 
८ अकोला 
९ अहमदनगर 
| | इचलकरंजी 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०७१११४२४६९१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINOD SOPANRAGC See ताणाचे 


2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b 1 c93fa9f36d97d56c0cf07812 
a43c5ca5d6a24, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M E N D ) H E serialNumber=6CAF7EAF9A975C60BD4278CDB26344D74E2548D2175 
C80BA946EF0383ABE5111, cn=VINOD SOPANRAO MENDHE 


Date: 2023.11.10 13:00:50 +05'30' 


(विनोद मेंढे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. जिल्हाधिकारी,सोलापूर/ सातारा/ सांगली/ लातूर/ नांदेड/ अमरावती/ जळगांव/ अकोला/ 
अहमदनगर/ 
कोल्हापूर 
३. मे. ट्रेंट हायपरमार्केट लि. ताज बिल्डींग, दुसरा मजला, २१०, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई-१. 
४. निवड नस्ती, (उद्योग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


